RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ४७ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २२-२८, २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० [ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , उल्हासनगर नागरी संकुलन , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक युएलसी / युएलएन/ क .६ (१)/ एसआर -२ व १६४ /गाळेगाव ३५१. — जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, उल्हासनगर नागरी संकुलन, 
ठाणे यांजकडून अधिसूचित करण्यात येते की , 

ज्याअर्थी, श्री. काथोड दादु पाटील , रा . गाळेगाव , ता . कल्याण, जि . ठाणे यांनी उल्हासनगर नागरी संकुलनातील क्षेत्रात मौजे गाळेगाव , येथे 
धारण केलेल्या कमाल क्षेत्राबाबत नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम ८( ४ ) अन्वये दिनांक ६ जुलै , 
१ ९ ८२ रोजी आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेशानुसार श्री . काथोड दादु पाटील हे, १७९ २७.०४ चौ.मी. क्षेत्र अतिरिक्त म्हणून धारण करीत 
होते . 


ज्याअर्थी, जमीनधारक यांच्या उपरोक्त अतिरिक्त धारण केलेल्या क्षेत्राबाबत संपादनाची कार्यवाही नागरी जमीन ( कमाल धारणा व 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १०( १ ), १०( ३) व १०( ५ ) अन्वये करण्यात आलेली आहे . 


ज्याअर्थी, अतिरिक्त क्षेत्र संपादनाची कलम १०(१) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २६ ऑगस्ट, १ ९८२ रोजी प्रसिद्ध 
करणेत आलेली आहे . 


ज्याअर्थी, अतिरिक्त क्षेत्र संपादनाची कलम १० (३ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २० सप्टेंबर , १९ ८४ रोजी प्रसिद्ध 
करणेत आलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम १०( ५ ) ची नोटीस दिनांक २४ फेब्रुवारी, २००३ 
रोजी जमीनधारक यांना देण्यात आलेली आहे . 


ज्याअर्थी, मूळ अधिनियमांच्या कलम १० ( ३) व कलम १०(५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने जमीनधारक श्री . काथोड दादु पाटील यांचेनावे 
असलेल्या, भूमी अभिलेखातील ७/१२ उताऱ्यावर भोगवटादार सदरी / इतर हक्क सदरी महाराष्ट्र शासन / अतिरिक्त घोषित क्षेत्र अशी नोंद 
करण्यात आलेली आहे . 


( १) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 

आणि ज्याअर्थी, त्याअनुषंगाने दिनांक २९ मार्च २००३ रोजी पुढीलप्रमाणे अतिरिक्त घोषित केलेल्या जमिनीचा ताबा या कार्यालयाने घेतलेला 
आहे . 


गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


स.नं./हि.नं . 


क्षेत्र ( चौ.मी.) 


गाळेगांव 


कल्याण 


ठाणे 


३१/४ 


८२२०.१८ 


२४/८ 


७८४०.७ ९ 


२४/१ 


१०८७.५ ९ 


२४/११ 


७७८.४८ 


एकूण 


१७ ९ २७.०४ 


आणि ज्याअर्थी, सदर ताब्यात घेतलेल्या उपरोक्त जमिनींचा ताबा दिनांक १४ ऑगस्ट २००८ रोजीच्या ताबा पावतीने कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका, कल्याण यांना देण्यात आलेला असून सदर जमिनीच्या अधिकार अबिलेखात गाव न . नं . ७/१२ उताऱ्यावर कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका , कल्याण यांचे नावाची नोंद झालेली आहे . 


. 


आणि ज्याअर्थी, सदर जमीनींचा ताबा कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण यांना दिल्याची कार्यवाही झालेली असतांना सुद्धा या 
कार्यालयाकडून कलम १० ( ३) व कलम १०(५ ) ची करणेत आलेली कार्यवाही रद्द करणेबाबत अधिसूचना क्रमांक युएलसी / युएलएन/ एसआर -२ 
व १६४ / गाळेगाव , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१० रोजी निर्गमित करणेत आलेली होती. 


~ 


आणि ज्याअर्थी, शासनाकडील पत्र क्रमांक नाजक २२०८ / प्र.क्र . ३५४ / नाजकधा-२, नगरविकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२,दिनांक १२ मे 
२०१० व मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचेकडील क्रमांक मशा / कार्या-४ / टेनन्सी-२ / कावि-२३० /नाजक /१०, दिनांक १३ जुलै २०१० 
रोजीच्या आदेशान्वये, “ राज्याने नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम, १९ ७६ निरसीत करून नागरी जमीन ( कमाल धारणा व 
विनियमन ) निरसन अधिनियम , १९९९ दिनांक २९ नोव्हेंबर २००७ पासून स्विकृत केला आहे. सदर अधिनियमानुसार मुळ कायदयाच्या कलम 
१०( ३ ) १०( ५ ) अन्वये कार्यवाही करून ज्या जमीनीचा प्रत्यक्ष ताबा शासनाने घेतला आहे त्या प्रकरणातील तसेच कलम २० अन्वये सूट दिलेल्या 
कार्यवाहीस संरक्षित करण्यात आले आहे 


" 


त्याअर्थी, प्रस्तुत 

जमीनीच्या अधिकार अभिलेखामध्ये घेण्यात आलेली “ कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण " अशी नोंद प्रस्तुत 
अधिसुचनेद्वारे कायम करण्यात येत आहे व सदर प्रकरणी क्रमांक युएलसी/ युएलएन / एसआर-२ व १६४ / गाळेगाव, दिनांक १८ सप्टेंबर २०१० रोजी 
कलम १०( ३ ) व कलम १०( ५ ) ची केलेली कार्यवाही रद्द करणेकामी निर्गमित करण्यात आलेली अधिसुचना रद्द करण्यात येत आहे . 


ठाणे . 
दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१८ . 


राजेश नार्वेकर , 
जिल्हाधिकरी व सक्षम प्राधिकारी , 
उल्हासनगर नागरी संकुलन, ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


३ 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 


क्रमांक REV - 3601/ 2/ 2012.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० / 
( तलाठी )/प्र.क्र . ११२/ ( भाग -३) / म -१०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण याअनुषंगाने महसूल 
यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या 
तत्वाप्रमाणे सदर वाढीव तलाठी साझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली असून कोकण विभागासाठी 
७४४ तलाठी साझे व १२४ महसूल मंडळे निश्चित करून दिली होती . त्याअनुषंगाने मा. विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग यांचेकडील पत्र 
क्रमांक मशा/ कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वयेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एकूण १३ नवीन तलाठी साझे व 
०३ नवीन महसूल मंडळे निश्चित करून दिलेली होती. त्याअनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण १३ नवीन तलाठी साझांची अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक REV - 3601/ 2 / 2012, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१० अन्वये प्रसिद्ध करणेत आली होती 


... 


ज्याअर्थी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भौगोलीक परिस्थिती व तलाठी गाव दप्तरातील अत्यंत महत्त्वाचा असलेल्या ७/१२ या घटकाचा विचार 
करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकरिता ८६ अतिरिक्त तलाठी साझे व १५ महसूल मंडळे मंजूर होऊन मिळणेबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव या कार्यालयाकडील 
पत्र क्र . REV- 3601/2/2012,दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ अन्वये शासनाकडे सादर करणेत आला होता. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासन, महसूल 
व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० /( तलाठी)/प्र.क्र . ११२ ( भाग -३)/ म -१० , दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये सिंधुदुर्ग 
जिल्ह्यासाठी एकूण ९९ तलाठी साझे व १८ महसुली मंडळे ( पूर्वीचे १३ नवीन तलाठी साझे व ०३ महसुली मंडळांसह )निर्माण करणेस मान्यता 
दिलेली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, दिनांक २५ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २( २) मध्येदिलेल्या निर्देशानुसार साझांची फोड / पुनर्रचना 
करणेकामी नवीन साझांबाबतचे नकाशे, सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर 
अहवाल सादर करणेकरिता उप विभागनिहाय उप विभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक REV - 3601/ 2 / 
2012, दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये समिती गठित करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने उप विभागीय अधिकारी, कणकवली, कुडाळ व 
सावंतवाडी यांचेकडून तलाठी साझा पुनर्रचनेबाबतचा सुधारित अहवाल या कार्यालयास अनुक्रमे दिनांक १० ऑक्टोबर २०१८ , दिनांक २२ 
ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ अन्वये प्राप्त झाला आहे. 


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण १३ नवीन तलाठी साझांची अंतिम अधिसूचना क्रमांक REV-3601/2/ 2012, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ 
अन्वये प्रसिद्ध करणेत आलेली होती . परंतु आता दिनांक २४ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ९९ नवीन तलाठी साझांची (पूर्वीचे १३ 
नवीन तलाठी साझांसह ) अधिसूचना प्रसिद्ध करणेत येत असल्याने सदरील (दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ ची अधिसूचना) अधिसूचना रद्द करणेत 
येत आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ चे कलम ४, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९९ नवीन तलाठी साझांची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा 
प्रारूप मसुदा याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ रोजीकिंवा त्यानंतर उक्त मसुदा 
विचारात घेईन . सबब , या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा 
सूचना 

योग्य त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात संबंधित तहसीलदार किंवा उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे दाखल करावी. प्राप्त होणाऱ्या हरकती 
किंवा सूचना जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचेकडून विचारात घेण्यात येतील . 
सोबतच्या परिशिष्ट 

नमूद केलेप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९९ नवीन तलाठी साझांसह एकूण ३३५ तलाठी साझे अधिसूचित 
करीत असून 

तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तीच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


“ 


अ " मध्ये 


भाग एक ( को.वि.पु.) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 

परिशिष्ट अ 
दिनांक २४ जुलै २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित तलाठी साझेवारी 

पुनररचनेनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या तलाठी साझांचा तपशील 
अ.क्र . उपविभागाचे तालुक्याचे तलाठी साझांचे नाव 

तलाठी साझांमध्ये 

तलाठी शेरा 
नाव नाव व साझांच्या मुख्यालयाचे 

समाविष्ट होणारी 

साझांमधील 
ठिकाण 

महसूली गावांचे 

गावाची संख्या 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 
कणकवली 


( ४ ) 
कणकवली 


( ५ ) 
कणकवली 


१ 


कणकवली 


१ 


२ 


कलमठ 


कलमठ 


३ 


तरंदळे (नवनिर्मित ) 


तरंदळे 


OM 


४ 


बिडवाडी 


बिडवाडी, पिसेकामते 


२ 


५ 


हुंबरणे ( नवनिर्मित ) 


हुंबरणे, भरणी 


२ 


६ 


वरवडे 


वरवडे, आशिये फणसनगर 


३ 


नागवे 


नागवे 


१ 


८ 


हरकुळ बु . 


हरकुळ बु . 


१ 


९ 


वागदे 


वागदे, सातरल , 


कासरल 


१० 


हळवल ( नवनिर्मित ) 


हळवल 


१ 


११ 


बोर्डवे 


बोर्डवे, 


कसवण 


२ 


१२ 


शिरवल 


शिरवल , तळवडे 


२ 


१३ 


ओसरगाव 


ओसरगाव 


१ 


१४ 


कळसुली 


४ 


कळसुली, लिंगेश्वरनगर , उपनगर, राजनगर 
उल्हासनगर पिंपळेश्वरनगर , श्रीनगर , 

उत्तमनगर . 


१५ 


४ 


उल्हासनगर 
( नवनिर्मित) 


१६ 


शिवडाव 


शिवडाव 


१ 


दारिस्ते ( नवनिर्मित) 


दारिस्ते 


१ 


जानवली 


जानवली 


१ 


१ ९ 


हुंबरट 


३ 


- 


हुमरट , साकेडी, बेळणेखुर्द 

ओटव , सावडाव , माईण 


२० 


ओटव 


३ 


२१ 


नांदगाव 


नांदगाव 


२२ 


तोंडवली ( नवनिर्मित ) 


२ 


२३ 


वाघेरी 


तोंडवली, बावशी 
वाघेरी, पियाळी, मठखुर्द, लिंगेश्वर 

कोळोशी, आयनल 


४ 


२४ 


कोळोशी 


२ 


२५ 


असलदे ( नवनिर्मित ) 


असलदे 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


५ 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


२६ 


तळेरे 


३ 


२७ 


ओझरम 


२ 


तळेरे, साळीस्ते , औदुंबनगर 

ओझरम , दारुम 
खारेपाटण, शिवाजीपेठ , बंदरगाव , 

संभाजीनगर , काजिर्डे 


२८ 


खारेपाटण 


५ 


२ ९ 


नडगिवे ( नवनिर्मित ) 


नाडगिवे, वायंगणी 


२ 


३० 


शेर्पे 


शेर्पे, वेर्ले , चिंचवली, कुरंगवणे 


४ 


32 


वारगाव, 


वारगाव , शिडवणे 


२ 


३२ 


कासार्डे 


कासार्डे 


१ 


३३ 


४ 


उ . द . गावठाण 
( नवनिर्मित) 


उत्तर दक्षिण गावठाण , आनंदनगर , 
धारेशवर , 

आवळेश्वर . 
जांभळगाव , नागसावंतवाडी, दाबगाव 


३४ 


ny 


जांभळगाव 
( नवनिर्मित ) 


३५ 


सांगवे 


सांगवे, शास्त्रीनगर, 


२ 


३६ 


शिवाजीनगर , संभाजीनगर , नवानगर 


शिवजीनगर 
( नवनिर्मित ) 


३७ 


भिरवंडे 


भिरवंडे, गांधीनगर , रामेश्वरनगर , 
सुभाषनगर , नेहरुनगर 

कुंभवडे 


३८ 


कुंभवडे 


or 


३ ९ 


नाटळ 


नाटळ 


१ 


४० 


दिगवळे 


दिगवळे , रांजणगाव 


२ 


४१ 


नरडवे 


५ 


नरडवे, यवतेश्वर , पिपंळगाव 

जांभळगाव, भैरवगाव . 
फोंडा, ब्रम्हनगरी , नवीन कुर्ली फोंडा 


४२ 


फोंडा 


३ 


४३ 


घोणसरी 


घोणसरी 


१ 


४४ 


करंजे 


करंजे 


१ 


४५ 


हरकुळ खुर्द 


हरकुळ खुर्द 


१ 


४६ 


करूळ 


करूळ , कोंड्ये 


२ 


४७ 


डामरे ( नवनिर्मित) 


डामरे , 


तिवरे 


२ 


४८ 


लोरे 


लोरे , गांगेश्वर , कुर्ली वसाहत 


no 


. 


तालुक्याची एकूण 


४८ 


१०६ 


४ ९ 


कणकवली 


देवगड 


देवगड 


१ 


५० 


जामसंडे 


जामसंडे 


OM 


५१ 


वाडा 


वाडा , 

पडवणे 


२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


५२ 


फणसे ( नवनिर्मित ) 


फणसे, वाडातर 


२ 


५३ 


दाभोळे 


दाभोळे ,टेंबवली, कालवी 


५४ 


कुणकेश्वर , मिठमुंबरी , कातवणेश्वर 


ev 


कुणकेश्वर 
इळये ( नवनिर्मित ) 


२ 


५६ 


शिरगाव 


२ 


इळये, पाटथर 
शिरगाव , 

साळशी 
धोपटेवाडी, निमतवाडी, शेवरे , 

हडपीड, ओंबळ 


५७ 


धोपटेवाडी ( नवनिर्मित ) 


५८ 


हडपीड 


२ 


५ ९ 


तळवडे 


no 


तळवडे, बागतळवडे, तळेबाजार , 

वरेरी , लिंगडाळ 


६० 


वरेरी ( नवनिर्मित) 


२ 


६१ 


कुवळे 


४ 


कुवळे , रेबवली, चाफेड, सांडवे 

वळीवंडे, चांदोशी 


६२ 


वळीवंडे 


२ 


किंजवडे 


किंजवडे 


१ 


६४ 


आरे ( नवनिर्मित ) 


आरे , तोरसोळे 


२ 


६५ 


पडेल 


पडेल 


१ 


६६ 


तिर्लोट 


तिर्लोट , ठाकूरवाडी, मोहुळगाव 

गिर्ये, बांदेगाव 


६७ 


गिर्ये 


२ 


रामेश्वर ( नवनिर्मित ) 


रामेश्वर 


१ 


६ ९ 


वाघोटण 


वाघोटण, कसबा- वाघोटण , 


२ 


७० 


सौंदाळे ( नवनिर्मित ) 


सौंदाळे वाडाकेरपोई 


२ 


७१ 


विजयदुर्ग 


विजयदुर्गे 


१ 


७२ 


पुरळ 


पुरळ , हुर्शी, कळंबई 


३ 


७३ 


पाटगाव 


पाटगाव , पेंढरी 


२ 


७४ 


गोवळ ( नवनिर्मित ) 


गोवळ , सोमलेवडी 


२ 


७५ 


फणसगाव 


फणसगाव , 

वेळगिवे 


२ 


७६ 


उंडील 


उंडील, बुरंबावडे 


२ 


७७ 


कुणकवण ( नवनिर्मित ) 


कुणकवण 


१ 


७८ 


धालवली 


धालवली, कोर्ले 


२ 


७ ९ 


पोंभुर्ले ( नवनिर्मित ) 


पोंभुर्ले, मालपेवाडी 


२ 


८० 


नाद 


नाद 


१ 


महाळुगे ( नवनिर्मित ) 


१ 


महाळुगे, विठ्ठलादेवी 
गवाणे, शिरवली , वाघीवरे 


८२ 


गवाणे 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


८३ 


मिठबांव 


मिठबांव 


१ 


८४ 


तांबळडेग ( नवनिर्मित ) 


२ 


तांबळडेग, कातवण 

मुणगे 


८५ 


१ 


मुणगे 
पोयरे ( नवनिर्मित ) 


८६ 


पोयरे , आडबंदर 


२ 


८७ 


दहिबाव 


दहिबाव , 


बागमळा 


२ 


८८ 


नारिंग्रे (नवनिर्मित ) 


नारिंग्रे 


१ 


हिंदळे 


हिंदळे, मोर्ये 


२ 


९ ० 


कोटकामते 


कोटकामते , शेरीघेराकामते 


२ 


९ १ 


खुडी ( नवनिर्मित ) 


९ २ 


२ 


९ ३ 


बापाडे 
वानिवडे ( नवनिर्मित ) 

मोड 


२ 


खुडी 
बापार्डे, जुवेश्वर 

वानिवडे, पावणाई 
मोंड , मोंडपार , मळेगाव ,चिंचवाड 
मुटाट , 

पालेकरवाडी 
मणचे 


९ ४ 


४ 


९ ५ 


२ 


९ ६ 


१ 


मुटाट 
मणचे ( नवनिर्मित ) 

नाडण 
गडीताम्हणे 


९ ७ 


नाडण , विरवाडी 


२ 


९ ८ 


गडीताम्हणे, रहाटेश्वर 


२ 


५० 


९ ८ 


. 


तालुक्याची एकूण 

वैभववाडी 


९९ 


कणकवली 


४ 


१०० 


३ 


१०१ 


वाभवे, खांबाळे , मोहितेवाडी, टेंबवाडी 
सांगुळवाडी नावळे , निमअरुळे 
सडुरे , अरुळे , शिराळे 
आचिणे , घाणेगडवाडी 

लोरे 


३ 


. 


१०२ 


२ 


१०३ 


१ 


१०४ 


गडमठ 


१ 


वाभवे 
सांगुळवाडी 
सडुरे , 
आचिणे 

लोरे 
गडमठ ( नवनिर्मित ) 

कुर्ली 
एडगाव 
बांधवाडी 
कोकिसरे 
नाधवडे, 
सोनाळी 


१०५ 


१ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१ 


१० ९ 


२ 


. 


११० 


१११ 


करुळ 


कुर्ली 
एडगाव, कुंभवडे, वायंबोशी 

३ 
बांधवाडी , खांबलवाडी, नारकरवाडी 

कोकिसरे 
नाधवडे, सरदारवाडी 
सोनाळी, नापणे 

२ 
करुळ , जामदारवाडी, भुयाडेवाडी, भटटीवाडी ४ 
कुसुर, मधलीवाडी, पिंपळवाडी , कुभांरी 
भुईबावडा, ऐनारी, रिंगेवाडी 

३ 
उंबर्डे, कुंभारवाडी 
कोळपे, भूसारवाडी, मेहबूबनगर 
तिथवली, दिगशी 
नानिवडे 

वेंगसर 


११२ 


११३ 


११४ 


२ 


११५ 


कुसुर 
भुईबावडा 

उंबर्डे 
कोळपे ( नवनिर्मित ) 

तिथवली 
नानिवडे ( नवनिर्मित) 

मांगवली 


११६ 


اللہ 
لہ 
م 
لہ 


११७ 


११८ 


मांगवली , 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


११ ९ 


हेत 


४ 


१२० 


हेत , उपळे , मांडवकरवाडी, तिरवडे, 

त . खारेपाटण 
आखवणे, नागपवाडी, भोम, मौंद 
तिरवडे, त . सौंदळ नेले , जांभवडे, 

पालांडेवाडी 


आखवणे 
तिरवडे तर्फे सौंदळ 


४ 


१२१ 


तालुक्याची एकूण 


२३ 


१२२ 


कुडाळ 


कुडाळ 


१२३ 


३ 


१२४ 


३ 


कुडाळ 
कविलकाटे 

पावशी 
बांबर्डे त. कळसुली 
अंबडपाल ( नवनिर्मित ) 
तुळसुली त. माणगाव 


१२५ 


१ 


१२६ 


३ 


१२७ 


२ 


१२८ 


१२ ९ 


तुळसुली क . नारुर ( नवनिर्मित ) 

वालावल 
नेरुर त . हवेली 


१३० 


कुडाळ 
कविलकाटे , बांबुळी, नेहरुनगर 
पावशी, बोरभाटी, बेलनदी 

बांबर्डे त. कळसुली 
आंबडपाल, मुळदे, मिटक्याचीवाडी 
तुळसुली त. माणगाव, केरवडे त . 

माणगाव . 
तुळसुली क . नारुर निवजे आंबेरी 
वालावल, गावधड, मुड्याचा कोंड , 
नेरुर, त. हवेली , साईगाव , कांडरगाव 

बाव, सोनवडे, त. हवेली, 

सरंबळ , तळेगाव , नाईकवाडी 
चेंदवण , गांधीग्राम, कवठी, नाईकनगर 

कसाल 
कुंदे 

आंब्रड 
पोखरण , कुसबे 
पडवे, गावराई 
रानबांबुळी 


३ 


१३१ 


बाव 


२ 


१३२ 


no 


सरंबळ 
चेंदवण 


१३३ 


१३४ 


१ 


१३५ 


१ 


१३६ 


१ 


कसाल 
कुंदे ( नवनिर्मित ) 

अंब्रड 
पोखरण 

पडवे 
रानबांबुळी ( नवनिर्मित ) 


१३७ 


२ 


१३८ 


२ 


१३९ 


१ 


१४० 


ओरोस बुद्रुक 


ओरोस बुद्रुक 


१ 


१४१ 


२ 


१४२ 


१ 


१४३ 


२ 


१४४ 


२ 


१४५ 


३ 


१४६ 


२ 


१४७ 


निरुखे, 


२ 


वर्दे ( नवनिर्मित ) 

वर्दे, ओरोस खुर्द 
अणाव 

अणाव 
पणदूर ( नवनिर्मित ) 

पणदूर, वाडीहूमरमळा 
डिगस 

डिगस , कारीवणे 
आवळेगाव ( नवनिर्मित) 

आवळेगांव , रुमडगाव ,टेंबगाव 
कडावल 

कडावल, भडगाव बुद्रुक 
निरुखे 

पांग्रड 
सोनवडे त . कळसुली ( नवनिर्मित ) सोनवडे त . कळसुली, घाडीगांव , दुर्गानगर 
कुपवडे ( नवनिर्मित ) कुपवडे, गवळगांव भडगाव खुर्द 
घोडगे 

घोडगे , भरणी 
जांभवडे 

भूतवड 
माणगाव 

माणगाव, बेनगांव, तळीगांव 
खुटवळाडी ( नवनिर्मित ) 

खुटवळवाडी, खोचरेवाडी 
घावनळे 

घावनळे , नमसपूर 


१४८ 


३ 


१४ ९ 


३ 


१५० 


२ 


१५१ 


जांभवडे, 


२ 


१५२ 


१५३ 


२ 


१५४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१५५ 


४ 


१५६ 


२ 


१५७ 


३ 


१५८ 


२ 


१५ ९ 


१ 


१६० 


केरवडे क . नारुर , 


३ 


१६१ 


४ 


<< 


१६२ 


वाडोस , कालेली, कांदुळी , मोरे 

नमसगांव, नानेली 
कट्टागांव, भटगांव , ढोलकरगांव 
गोठोस , नारुर क . नारुर 

शिवापूर 
केरवडे क . नारुर , पुळास , 

निळेली 
वसोली, आंजिवडे साकिर्डे, उपवडे 
हिर्लोक , गिरगांव, कुसगांव , किनळोस 

नेरुर क . नारुर चाफेली 
पिंगुळी,टेंबधुरीनगर 
देऊवाडी , गोंधळपूर 

गुढीपूर , सांगिड़े 
बिबवणे, मांडकुली 

गोवेरी, गोधयाळे 
माणकादेवी, कविलगांव, कुटगांव 


१६३ 


२ 


१६४ 


२ 


१६५ 


२ 


१६६ 


वाडोस 
नमसगांव ( नवनिर्मित ) 
कट्टागांव ( नवनिर्मित ) 

गोठोस 
शिवापूर ( नवनिर्मित ) 

( नवनिर्मित ) 
वसोली 
हिर्लोक 
नेरुर क . नारुर 

पिंगुळी 
देऊळवाडी ( नवनिर्मित ) 
गुढीपुर ( नवनिर्मित ) 

बिबवणे 
गोवेरी ( नवनिर्मित ) 
माणकादेवी ( नवनिर्मित ) 

झाराप 
आकेरी ( नवनिर्मित ) 

साळगांव , 
बांबर्डे त. माणगाव ( नवनिर्मित ) 

जांभरमळा ( नवनिर्मित ) 
घाटकरनगर ( नवनिर्मित ) 

मडगांव 

तेंडोली 
हुमरमळा ( नवनिर्मित ) 


२ 


१६७ 


२ 


१६८ 


२ 


१६ ९ 


३ 


१७० 


झाराप 


१ 


१७१ 


आकेरी, हुमरस 


२ 


१७२ 


१ 


१७३ 


साळगांव 
बांबर्डे त . माणगाव, वाडीवरवडे 

जांभरमळा 


२ 


१७४ 


१ 


१७५ 


१ 


१७६ 


मडगांव , 


घाटकरनगर 

रायगांव 
तेंडोली 


२ 


१७७ 


१ 


१७८ 


हुमरमळा, गांधीनगर 


२ 


१७ ९ 


पाट 


पाट 


१ 


१८० 


आंदुर्ले 


आंदुर्ले, मुणगी 


२ 


तालुक्याची एकूण 


१२५ 


१८१ 


कुडाळ , मालवण 


१ 


१८२ 


१ 


१८३ 


देवबाग, 


२ 


१८४ 


१८५ 


२ 


१८६ 


२ 


मालवण 
वायरी 
देवबाग 
कुंभारमाठ 

देवली 
नांदरुख 

आंबेरी 
चौके ( नवनिर्मित) 

धामापूर 
कुणकवळे 
काळसे 
पेंडूर 


१८७ 


मालवण 
वायरी 

तारकर्ली 
कुंभारमाठ, घुमडे, कातवड 

देवली, काळेथर 
नादरुख , 

आंबडोस 
आंबेरी , मळा, वाक , वाघवणे 
चौके , आनंदव्हाळ , काचाव्हाळ , 

धामापूर 

कुमकवळे , साळेल 
काळसे , माळकवाडा, परबवाडा, बागवाडी 

पेंडूर , खरारे , मोगरणे, पराड 
कट्टा, गुरामनगरी, सोनारवाडा 


४ 


१८८ 


३ 


. 


१८ ९ 


१ 


१ ९ ० 


२ 


१ ९ १ 


४ 


१ ९ २ 


१ ९ ३ 


कट्टा 


३ 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ ९ ४ 


१ ९ ५ 


१ ९ ७ 


३ 


कुसरवे 
चाफेखोल ( नवनिर्मित ) 

गोळवण 

तळगांव 
सुकळवाड ( नवनिर्मित ) 

वराड 

हेदूळ 
खोटले ( नवनिर्मित ) 

नांदोस 


१ ९ ८ 
१ ९९ 


२ 


वराड , 


२ 


२०० 


२०१ 
२०२ 


२०३ 


२ 


श्रावण 
आडवली ( नवनिर्मित ) 


२०४ 


४ 


रामगड 


२ 


२०५ 
२०६ 


मठ बुद्रूक 


२ 


२०७ 


२ 


२०८ 


२ 


२० ९ 


. 


२१० 


२११ 
२१२ 


बुधवळे ( नवनिर्मित ) 
पळसंब ( नवनिर्मित ) 

आचरा 

चिंदर 
भटवाडी (चिंदर) 
सडेवाडी, ( नवनिर्मित ) 
गाऊडवाडी ( नवनिर्मित ) 

वायंगणी 
मसुरे 
मर्डे 


. 


२१३ 


२१४ 


२ 


कुसरवे 

१ 
चाफेखोल , नागझर,टेंबवाडी 

३ 
गोळवण , डिकवल, कुमामे 

३ 
तळगांव , खांद पडवे 
सुकळवाड, म्हावळंगे 

भंडारावाडा 
हेदूळ 

१ 
खोटले, वायंगवडे 

२ 
नांदोस , तिरवडे 

२ 
श्रावण , गवळीवाडी 
आडवली, भटवाडी, घाडीवाडी , मालडी 

रामगड , 

गोठणे 
मठ बुद्रूक , निरोम 
बुधवळे , कुडोपी 

पळसंब , गावठाण 
आचरा , वरचीवाडी , पारवाडी , डोंगरेवाडी 

चिंदर , अपराजवाडी , कुंभारवाडी ३ 
भटवाडी (चिंदर ), पालकरवाडी, गावठाणवाडी ३ 
सडेवाडी, तेरई भगवंतगड 

३ 
गाऊडवाडी , जामडूल , 

पिरावाडी, हिर्लेवाडी 
वायंगणी, तोंडवळी 
मसुरे, कावा 

२ 
मर्डे, सय्यदजुवा, मागोचीतड, डागमोडे, 

वाडीडांगमोडे 
देऊळवाडा, खेरवंद , खाजनवाडी, मागवणे 
बांदिवडे बु ., बांदिवडे खु., मळेवाडी , कोईल, 

पालयेवाडी 
त्रिंबक , बगाडवाडी, पलीकडीलवाडी, 

बागवेवाडी 
बेलाचीवाडी, मालोंड 

कोळंब, न्हिवे 
रेवंडी , ओझर , सर्जेकोड 
कांदळगांव, शेमाडराणेवाडी , महान 
हडी, कोथेवाड , गांवकरवाडा, जुवापाणखोल 
आंगणेवाडी, भोगलेवाडी , बिळवस , चांदेर 
माळगांव , वेरळ 

२ 
पोईप, चुनवरे 
असरोंडी, आमवणे 
हिवाळे , ओवळिये 
राठिवडे 

२ 
किर्लोस , शिरवंडे 
मसदे, वडाचापाट 

२ 


२१५ 
२१६ 


५ 


२१७ 


देऊळवाडा 


४ 


. 


२१८ 


बांदिवडे बु. 


५ 


२१ ९ 


त्रिंबक 


४ 


. 


२२० 


२ 


२२१ 


२ 


२२२ 


३ 


२२३ 


३ 


२२४ 


४ 


२२५ 


२२६ 


बेलाचीवाडी ( नवनिर्मित ) 

कोळंब 
रेवंडी 
कांदळगाव 

हडी 
आंगणेवाडी 
माळगांव 
पोईप 
असरोंडी 

हिवाळे 
असगणी ( नवनिर्मित ) 
किर्लोस ( नवनिर्मित ) 

मसदे 


२२७ 


२ 


२२८ 


२ 


२ 


२२९ 
२३० 
२३१ 


असगणी, 


२ 


. 


२३२ 


तालुक्याची एकूण 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


२३३ 


सावंतवाडी 


१ 


सावंतवाडी ( शहर ) 
सावंतवाडी ( ग्रामीण) 


२३४ 


सावंतवाडी ( शहर ) 
सावंतवाडी ग्रामिण , चराठे म्य.ह., भोम 
म्य.ह. कोलगांव म्यु.ह. माजगांव म्यु.ह., 

कोलगाव 
चराठे 


२३५ 


कोलगाव 


१ 


२३६ 


चराठे 


१ 


२३७ 


माजगाव 


१ 


२३८ 


१ 


२३९ 


२ 


२४० 


२ 


२४१ 


२ 


२४२ 


४ 


२४३ 


mm 


२४४ 


२ 


माजगांव 

नेमळे 
कुणकेरी, आंबेगाव 
निरुखे, भोम 

बांदा, वाफोली 
नेतडे, गाळेल, डिंगणे, डोंगरपाल 
डेगवे, पडवे, पडवे- माजगांव 

ओटवणे , सरमळे 

विलवेड 
तांबुळी, भालावल , दाभीळ, कोनशी 
असनिये, उडेली, घारपी 

इंन्सुली 

क्षेत्रपळ 
आजगांव, धाकोरे 
तिरोडा, नाणोस 
मळेवाड, कोंडूरा 


२४५ 


१ 


२४६ 


४ 


२४७ 


३ 


२४८ 


१ 


२४ ९ 


१ 


२५० 


२ 


२५१ 


२ 


२५२ 


२ 


२५३ 


आरोंदा, सावरजुवा 


२ 


२५४ 


नेमळे 

कुणकेरी 
निरुखे ( नवनिर्मित ) 

बांदा 
नेतर्डे ( नवनिर्मित ) 

डेगवे 

ओटवणे 
विलवडे ( नवनिर्मित ) 

तांबुळी 
असनिये 

इंन्सुली 
क्षेत्रफळ ( नवनिर्मित ) 

आजगाव 
तिरोडा ( नवनिर्मित ) 

मळेवाड 

आरोंदा 
भटपावणी ( नवनिर्मित ) 

तळवडे 
कुंभारवाडा ( नवनिर्मित ) 

निरवडे 
सोनुर्ली ( नवनिर्मित ) 

मळगाव 
कुंभार्ली( नवनिर्मित ) 

आंबोली 

दाणोली 
केसरी ( नवनिर्मित ) 

सांगेली 
कलंबिस्त 
वेर्ले ( नवनिर्मित ) 

ओवळीये 
चौकूळ 

माडखोल 
कारीवडे ( नवनिर्मित ) 


१ 


२५५ 


१ 


२५६ 


२ 


२५७ 


१ 


२५८ 


१ 


२५ ९ 


२ 


२६० 


२ 


२६१ 


२ 


२६२ 


भटपावणी 

तळवडे 
कुंभारवाडा, बादा 

निरवडे 

सोनुर्ली 
मळगांव ब्राम्हणपाट 
कुंभार्ली, वेत्ये 

आंबोली, गेळे 
दाणोली, सातोळी, देवसू 
केसरी, बावळाट, फणसवडे 

सावरवाड 
कलंबिस्त 
वेर्ले , शिरशिंगे 

ओवळीये, पारपोली 
चौकूळ , नेने , मासुरे , केगद 

माडखोल 
कारीवडे 


३ 


२६३ 


३ 


२६४ 


सांगेली, 


२ 


२६५ 


१ 


२६६ 


२ 


२६७ 


२ 


२६८ 


२६ ९ 


१ 


२७० 


१ 


२७१ 


मडूरा 


मरा 


१ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


२७२ 


१ 


पाडलोस 
शेर्ले 


२७३ 


१ 


२७४ 


१ 


२७५ 


१ 


२७६ 


१ 


पाडलोस ( नवनिर्मित) 

शेर्ले 
कास (नवनिर्मित ) 

निगुडे 
रोणापाल ( नवनिर्मित ) 

तळवणे 

आरोस 
न्हावेली ( नवनिर्मित ) 

सातार्डा 
साटेली त . सातार्डा ( नवनिर्मित ) 


२७७ 


३ 


कास 
निगुडे 

रोणापाल 
तळवणे, किनळे , गुळदुवे 
आरोस , दांडेली 
न्हावेली 

सातार्डा 
साटेली त. सातार्डा . सातोसे, कवठणी 


२७८ 


२ 


२७ ९ 


१ 


२८० 


१ 


२८१ 


३ 


४ ९ 


९ ० 


तालुक्याची एकूण .. 
सावंतवाडी वेंगुर्ला 


२८२ 


वेंगुर्ला 


१ 


२८३ 


मठ 


मठ , 


२ 


२८४ 


उभादांडा 


६ 


२८५ 


आडारी , 


५ 


२८६ 


मोचेमाड 


५ 


२८७ 


m 


२८८ 


२८ ९ 


eu 


२ ९ ० 


२ 


२ ९ १ 


१ 


२ ९ २ 


२ 


२ ९ ३ 


. 


२ ९ ४ 


तुळस 
होडावडा 

आसोली, 
पाल ( नवनिर्मित ) 

मातोंड 
पेंडूर ( नवनिर्मित) 

शिरोडा 
गांधीनगर 

रेडी 
कनयाळ 

आरवली 
सागरतीर्थ ( नवनिर्मित ) 

म्हापण 
भोगवे 
परुळे 


३ 


सतये 
उभादांडा, नवाबाग , वाघेश्वर, परबवाडा, 

सिद्धार्थवाडी, नमस 
आडारी, मेंडमळा, सुखटणबाग , कांबळेवाडी, 

वरचेमाड . 
मोचेमाड, कुर्लेवाडी, मुठ, गिरपवाडी, अणसूर 
तुळस , पलतड, 

खटारवाडी 
होडावडा , सुभाषवाडी , परबवाडी 
आसोली , जोसोली, वडखोल 
पाल, न्हैचीआड 

मातोंड 
पेंडूर सातावायंगणी 
शिरोडा, बागायत , परबगांव , वेळागर 

गांधीनगर , वरचीकेर , खालचीकेर 
रेडी, सुकळभाट , बोंबडोजीचीवाडी, म्हारतळे 

कनयाळ, गावतळे , हुडा 
आरवली, सोन्सुरे , बांध,टेंब 
सागरतीर्थ, टाक , 

सखेलेखोल 
म्हापण , 

खालचीवाडी 
भोगवे, शेळपी 
परुळे, की , चिपी 
रावदस , 

गवाण 
खवणे , मळई 
कोचरे, मायने 
मेढा, श्रीरामवाडी 
वेतोरे , वरचीआड 
पालकरवाडी 
केळूस, कालवी 


२ ९ ५ 


WK 


२ ९ ६ 


२ ९ ७ 


४ 


m 


२ ९ ८ 


२ ९९ 


२ 


३०० 


२ 


m 


३०१ 


३०२ 


२ 


३०३ 


२ 


रावदस 
खवणे 

कोचरे 
मेढा ( नवनिर्मित ) 


३०४ 


२ 


३०५ 


२ 


३०६ 


वेतोरे , 


२ 


३०७ 


पालकरवाडी ( नवनिर्मित) 

केळूस 


१ 

२ 


३०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १ ९ ४० 


१३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


३० ९ 


१ 


३१० 


सावंतवाडी 


वेंगुर्ला 


२ 


३११ 


खानोली 
वायंगणी ( नवनिर्मित ) 

दाभोली 

आडेली 
कामळेवीर ( नवनिर्मित ) 


१ 


खानोली 
वायंगणी, तळेकरवाडी 

दाभोली 

आडेली 
कामळेवीर , भंडारवाडा 
वजराट , देवसू, पिंपळगांव 


३१२ 


१ 


३१३ 


२ 


३१४ 


वजराट 


३ 


३३ 


८४ 


. 


. 


तालुक्याची एकूण 
सावंतवाडी दोडामार्ग 


३१५ 


साटेली- भेडशी 


सोटेली- भेडशी , परमे , घोडगे , 


४ 


आवाडे. 


३१६ 


१ 


मांगेली ( नवनिर्मित ) 

पिकुळे 


३१७ 


२ 


३१८ 


उसप 


उसप , 


२ 


३१ ९ 


आयनोडे 


८ 


३२० 


२ 

३ 


३२१ 


३२२ 


४ 


३२३ 


३ 


३२४ 


३ 


३२५ 


मांगेली 
पिकुळे, झरे 

खोक्रल 
आयनोडे, पाल , पाट्ये , सरगवे, केंद्र बु ., 
केंद्र खु., झरे -१ , झरे -२ . 

बोडदे, खानयाळे 
तळकट , उगाडे, कोलझर 
झोळंबे, फुकेरी , कुंभवडे, खडपडे 
कुंबल , भिकेकोनाळ , शिरवल 
मोरगांव , आडाळी, फोंडये 

सासोली, कळणे 
कसई, आंबेली 

आयी, माटणे 
वझरे , गिरोडे, आंबडगांव 
कुडासे, मणेरी, 

विर्डी, तळेखोल 
कोनाळ शिरंगे, घोडगेवाडी 
हिवाळे बांबर्डे, घाटीवडे 
तेरवण, मेढे, तेरवण 
केर , मोर्ले, भेकुर्ली 
सोनावळ , पाळये 


२ 


३२६ 


२ 


३२७ 


बोडदे ( नवनिर्मित) 

तळकट 
झोळंबे ( नवनिर्मित ) 

कुंबल 
मोरगाव 
सासोली 
कसई 
आयी 

वझरे 
कुडासे ( नवनिर्मित ) 
विर्डी ( नवनिर्मित) 

कोनाळ 
हिवाळे ( नवनिर्मित ) 

तेरवण, मेढे 
केर ( नवनिर्मित ) 
सोनावळ ( नवनिर्मित ) 


२ 


३२८ 


eu 


. 


३२ ९ 


पणतुर्ली 


eu 


३३० 


२ 


३३१ 


my 


३३२ 


eu 


३३३ 


२ 


३३४ 


३३५ 


२ 


२१ 


तालुक्याची एकूण 
जिल्ह्याची एकूण 


३३५ 


२५७ 


. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ . 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE the state . 
(OPERATIONS) , AND EXECUTIVE 

2. If any person goes armed with such 
MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 

article or carries any corrosive substance or 
Order 

explosive or missile in contravention of such 
No. CP /XI/(6 ) /L.W.1702( 11 )/2018.—WHEREAS , prohibition he shall be liable to be disarmed of 
I consider it necessary for the preservation of 

the corrosive substance or explosive or missile 
public peace and public safety in Brihan 

shall be liable to be seized from him by any 
Mumbai, I, Manjunath Singe , Deputy . 

police officer and the article corrosive 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 

substance , explosive or missile so seized shall 
Mumbai in exercise of the powers conferred 

be forfeited to the State Government. 
upon me under sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of section 3. This order will not be applicable to any 
37 read with sub - section (6 ) of section 2 and person being in service or employment of any 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Government or Government Undertaking 
Police Act (Mah . XXII of 1951) do hereby required by his superiors or by the nature of 
prohibit the following acts throughout Brihan his duties , to carry weapons. The order will 
Mumbai for the period from 00-01 hours of 13th also not be applicable to Private Security 
Novermer 2018 to 24-00 hours on 12th Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., 
December 2018 , 

employed on watch - n -ward duties carrying 
( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, 

lathis admeasuring in length not exceeding 
spears , bludgeons, unlicensed guns, knives , 

3 1/2 feet . 
sticks or lathis or any other articles which is 4 . Notwithstanding the expiration of this 
capable of being used for causing physical harm order after the period hereinabove mentioned . 
(violence ) . Save for such firearms where 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
license has been granted by this authority or 

may be instituted , continued or enforced . 
where specific permission is sought for carriage 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
of such arms from the competent authority . 

incurred in respect of any contravention of 
( 2 ) The carrying of any corrosive substance 

this order may be imposed ; as if this order 
or explosive. 

had not expired . 
( 3) The carrying, collection and preparation 

5. I, further direct that this order shall be 
of stones or other missiles or instruments or 

published and promulgated in Brihan Mumbai 
means of casting or impelling missile . 

by affixing copies thereof in conspicuous public 
( 4 ) The exhibition of persons or corpses or places and by announcing the same through 
figures or effigies thereof. 

loudspeakers or megaphones , as well as 
(5 ) The public utterance of cries, singing of Publishing through media of whatever form 
songs, playing ofmusic . 

available . 
(6 ) Delivery of harangues , the use of 

Given under 

my 

hand and Seal on 

5th Novermer 2018 . 
gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures , symbols, placards or any other object 

MANJUNATH SINGE , 
or thing which may in the opinion of any police 

Deputy Commissioner of 
officer posted in Brihan Mumbai City Police , 

Police (Operations), and 
offend against decency or morality or 

Executive Magistrate , 
undermine the security of or tend to over -throw 

Greater Mumbai, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८ , २०१८ / अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 


१५ 


BY COMMISSIONER OF POLICE 


BRIHAN MUMBAI. 


Order 


(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 

(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 


No. CP /XI( 6 )/A.P./701 (20 )/2018.—Whereas , it is 


considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 


functions. 


( g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 


activities. 


Now , therefore, I, Manjunath Singe , Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub - section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 


Police Act , 1951 (Mah .. Act XXII of 1951) do , 


prohibit : 


(i) Any assembly of five or more persons, 


(h ) Assemblies in factories, shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings . 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


(ii) Any procession of any persons ; and 


(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00-01 hours on 
13th November 2018 and ending at 24-00 
hours on 27th November 2018 throughout the 
City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


( a ) Marriage/thread naming ceremony , 


assemblies etc. 


(b ) Funeral assemblies and procession on 


way to crematoriums/burial places. 


Given under my hand and seal on 5th 
November 2018 . 


( c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
co -operative societies and other societies and 


MANJUNATH SINGE , 


associations. 


Deputy Commissioner of 


(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
co - operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 


Police (Operations), 
and Executive Magistrate 


Greater Mumbai. 


" 


. 


. 


" 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार नोव्हेंबर २२-२८, २०१८/ अग्रहायण १-७, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
शुद्धीपत्र 

अधिनियम क्रमांक २४ चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
वाचावे.- १. संस्थेचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ रोजीचा अर्ज . 

नियम १ ९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / २५७ ९ / सन २०१८. - उपरोक्त वाचावे 

असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
क्रमांक १ अन्वये ओम साईनाथ रेसिडेन्सी सी व डी विंग को - ऑप . 

असे करण्यात आले आहे . 
हौसिंग सोसायटीने या कार्यालयाकडे अर्ज केलेला आहे की , संस्थेची 

सतिश एम . देवकते, 
नोंदणी करतेवेळी ओम साईनाथ रेसिडेन्सी सी व डी विंग को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं . १ ब, मौजे दावडी , 

डोंबिवली , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
कल्याण शिळ रोड , दावडी, डोंबिवली ( पूर्व ) असे नाव देण्यात आले दिनांक १ ९ जून २०१८ . 

डोंबिवली. 
होते . परंतु वाचावे क्र . १ अन्वये या कार्यालयाकडे विनंती केलेली 
आहे की , संस्थेच्या नावात बदल करून देणेत यावा. तरी , ओम 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
साईनाथ रेसिडेन्सी सी व डी विंग बिल्डिंग नं . २ को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, असे प्रमाणपत्र देण्यात यावे तरी सदर संस्थेस 

अधिसूचना 
मुळ प्रमाणपत्रात बदल करून देण्यास या कार्यालयाची काहीही हरकत क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ३४२ / सन २०१७. - उप निबंधक , 
नाही, संस्थेस खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्र देण्यात येत आहे : 

सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , रेणुका सदन 
ओम साईनाथ रेसिडेन्सी सी व डी विंग बिल्डिंग नं . २ को - ऑप . 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नोंदणी क्रमांक टिएनए / 
हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं . १ ब, मौजे दावडी, 

डिओएम / एचएसजी / (टीसी)/ २९ ६५६ / सन २०१७, सीटी सर्व्हे नं . 
कल्याण-शिळ रोड, दावडी, डोंबिवली ( पूर्व). 

४०, हिस्सा नं . ९, रेणु अपार्टमेंट नं . ०२, सीकेपी. हॉलजवळ , गडकरी 
सदरचे शुद्धिपत्र आज दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझे सही 

रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र 
शिक्क्यासह प्रसिद्ध करत आहे . 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
( सही ........) 

क्रमांक २४ चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उप निबंधक सहकारी संस्था , 

उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 

१९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
डोंबिवली. 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

करण्यात आले आहे . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

सतिश एम . देवकते , 
अधिसूचना 

डोंबिवली, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
क्रमांक आरटीजी /( असजीआर) / अजीआर/ ( ओ)१४२६ /( डी )/ १८ दिनांक ३० मे २०१७ . 

डोंबिवली. 
१ ९ / सन २०१८. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , विठो 
विरोबा दुध उत्पादक सहकारी मर्यादित , कोलापटेवाडी किरबेट , 
ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
१ ९ ६० सन १ ९ ६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

अधिसूचना 
कृषी संस्था ” उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” आहे. 

क्रमांक पी.एल.आर / (पी.एल.आर ) / एचएसजी /( टीसी) / ३०२ / 
आर . के . बांगर , 

२०१८-२०१९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 

जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ओम साई-२ सहकारी 
सहायक निबंधक , 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्वे नं . २५ / अ -६ , प्लॉट नं . १४ ते २३ 
रत्नागिरी , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी. 

वजलीपाडा, अवस्थी कंपाऊंडजवळ , पालघर (प.), ता ., जि . पालघर , 
दिनांक २ ९ जून २०१८ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा 

अधि . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आलेली आहे व 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उक्त अधिनियम कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
अधिसूचना 

१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / ४०३ / सन २०१८. - उप निबंधक , 

करण्यात आले आहे. 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , बागल्या 
नाना पाटील कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड ., 

सुरेश अंधारे , 
नोंदणी क्रमांक टिएनए /डिओएम / एचएसजी/ (टीसी) / ३०६८३ / सन २०१८ 
पर्डी नं . ४, मौजे कोपर, बागल्या नाना पाटील मार्ग, नागेश्वर मंदीराजवळ , 

पालघर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १८ एप्रिल २०१८ . 

पालघर . 
कोपर गाव, डोंबिवली (पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे ही संस्था 


" 


~ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 1/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


